राष्ट्रीय महामार्ग जुना क्र. 299 (नविन क्र.५२) 
सोलापूर धुळे या रस्त्यावरील (वेरुळ -खुलताबाद 
६/१०० कि.मी., गल्लेबोरगाव १/९७० कि.मी. व कन्नड 
६/२२० कि.मी) एकूण लांबी १४.२९० कि.मी. 
(Abandoned Length) ही लांबी दर्जा अवनत करुन 
अस्तित्वातील राज्यमार्ग क्र.३९ व २१६मध्ये समाविष्ट 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- रवियो-२०२४/प्र.क्र.१२/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०७मार्च, २०२४ 
पहावे :- 
१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, छत्रपती संभाजीनगर यांचे 
पत्र क्र. जा.क्र. मुअ/का-१४/प्रआ/रवियो ०१-२१/४६२४, दिनांक ०१.१२.२०२३. 
२) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. NHAI/PIU/AUR/NH- 
42/Handing Over/2022/9428, दिनांक ०२/०८/२०२२. 
3) MORTH चे परिपत्रक क्र.९॥--१११/७/९/७७ दि.३०/११/१९७७ . 


प्रस्तावना :- 

सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव-बीड-छत्रपती संभाजीनगर-कन्नड-चाळीसगाव-धुळे रस्ता 
राष्ट्रीय महामार्ग क्र. २११ (नविन क्र.५२) रस्ते सुधारणेच्या कामात काही गावांत/शहरासाठी बांधण्यात 
आलेल्या बाह्यवळण रस्त्यामुळे वा आखणीत झालेल्या बदलामुळे वेरुळ-खुल्ताबाद, गल्लेबोरगाव 
कन्नड इहरातून जाणारी रस्ते लांबी (Abandoned Length) दर्जा अवनत करुन अस्तित्वातील 
राज्यमार्ग क्र. ३९ व २१६ मध्ये समाविष्ट करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रदेशिक विभाग, छत्रपती संभाजीनगर यांचा प्रस्ताव, 
भारतीय राष्ट्रीय राज्यमार्ग प्राधिकरण, औरंगाबाद यांचे संदर्भाधिन पत्र तसेच MORTH चे परिपत्रक 
क्र.९॥--१११/०-/९/७७ दि.३०/११/१९७७ येथील तरतूद विचारात घेऊन, राष्ट्रीय महामार्ग जुना क्र. 
२११ (नविन क्र.५२) सोलापूर धुळे या रस्त्यावरील (वेरूळ -खुलताबाद ६/१०० कि.मी., गल्लेबोरगाव 
१/९७० कि.मी. व कन्नड ६/२२० कि.मी.) एकूण लांबी १४.२९० कि.मी. (Abandoned Length) ही 
लांबी दर्जा अवनत करुन अस्तित्वातील राज्यमार्गामध्ये खालीलप्रमाणे अंतर्भुत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२४/प्र.क्र.१२/नियोजन-२ 


प्रस्तावित रस्त्याचे नाव 


प्रस्तावित रस्त्याची लांबी व 
साखळी क्रमांक 


लांबी समाविष्ट केल्यनंतर 
आखणीत होणारा बदल. 


धरणगांव-पारोळा-तरवाडे-पिप्री 
हद्द कजगांव-नेरी-नागद-कन्नड 
राममा-गल्लेबोरगांव-देवगांव- 
लासूर स्टेडान-गंगापूर-टोका ते 
प्ररामा-५ रस्ता. 


१) कन्नड शहराबाहेरुन राष्ट्रीय 
महामार्ग क्र. ५२ चे बाह्य वळण 
रस्ता गेल्याने कन्नड WEA 
जाणारी जुने राष्ट्रीय महामार्ग 
क्र. २११ ची कि.मी. ३६४/२०० 
ते ३७०/४२० = §.220 कि.मी. 
तसेच खुल्ताबाद तालुक्यातून 
गल्लेबोरगांव गावातून जाणारी 
जुने रा.म.मा.२११ ची 
३४६/८३० ते ३४८/८०० = 
१.९७० 

अशी एकूण ६.२२० --१.९७० 
=.980 कि.मी. लांबी राष्ट्रीय 
महामार्ग क्र. २११ मधून अवनत 
करणे. 


अस्तित्वातील राज्यमार्ग 
क्र३९ मध्ये दर्जावनत 
Poel लांबी समाविष्ट 
करणे. राज्यमार्ग क्र३९ ची 
एकूण लांबी = 

अस्तित्वातील राज्यमार्ग 
.३९ मध्ये ८.१९० कि.मी. 
बी समाविष्ट केल्यास, 
ज्यमार्ग क्र. ३९ ची एकूण 
i} = अस्तित्वातील 
यमार्ग क्र. ३९ ची मुळ लांबी 
९२.०० कि.मी. + समाविष्ट 
बी ८.१९० कि.मी. = 
१००.१९० कि.मी. इतकी होईल. 


रामा--० ते  मढेवडगांव- 
खानापूर-नागमठाण- 
काटेपिंपळगांव-शंकरपूर-लासूर 
स्टेशन-डोणगांव ते रामाम-२६- 
कसाबखेडा-वेरुळ-खुल्ताबाद- 
फुलंब्री-तळेगांव-राजूर-अकोला 
रस्ता. 


वेरूळ ते खुल्ताबाद जुने 
राष्ट्रीय महामार्ग क्र. २११ ची 
334/00 ते ३४१/०० -₹६.१०० 
कि.मी. लांबी दर्जा अवनत 
करणे. 


अस्तित्वातील राज्यमार्ग 
क्र.२१६ मध्ये दर्जावनत 
केळेली लांबी रा.म.मा.-५२ 
च्या Over Lap लांबीसह 
समाविष्ट करणे. 
अस्तित्वातील राज्यमार्ग क्र. 
२१६ मध्ये ६.१०० कि.मी. लांबी 
समाविष्ट केल्यास राज्यमार्ग 
क्र. २१६ ची एकूण लांबी, 
अस्तित्वातील राज्यमार्ग क्र. 
२१६ ची मुळ लांबी ६२.०० + 
समाविष्ट लांबी ६.१०० 
कि.मी. = ६८.१०० कि.मी. 
इतकी होईल. 


एकूण लांबी 


१४.२९० कि.मी. 


सदर मार्गावर सद्यस्थितीत राष्ट्रीय महामार्ग विभागामार्फत कोणत्याही योजनेतून काम 
प्रस्तावित नसून सदर रस्त्यावरील प्रलंबित अतिक्रमण व न्यायालयीन प्रकरणांची जबाबदारी राष्ट्रीय 
महामार्गाची राहील, रस्ता दर्जावनत झाल्यानंतर उद्भवणारे अतिक्रमण व न्यायालयीन प्रकरणांची 
जबाबदारी सा.बां.विभाग, छत्रपती संभामीनगर यांची राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२४/प्र.क्र.१२/नियोजन-२ 


परिणामी, सदर सस्ते दर्जावतन झाल्यास रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील छत्रपती 


संभाजीनगर जिल्ह्यातील राज्यमार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १४.२९० कि.मी. ने वाढ होवून 
एकूण लांबी (३३९२८.१०० -- १४.२९०) म्हणजेच ३३९४२.३९० कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०३०७१७०२२२१७१८ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GANPAT SANDIPAN KACHARE 
N: c=IN, O0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 


DI 
GANPAT SANDIPAN "०५. ्का; 
2.5.4.20=3021bf955fefd7 1 ffad5dd7c97769147f1 9aca6383a 1 2fed 


6cff4849d78e224a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


KACHARE ABOBSCELCCACFZDISOS7EDA7Gco-GANPATSANDPAN sia 
(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर. 


4 


£33) 


(३ 


) 
) 
७) 
) 
) 


९ 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, छत्रपती संभाजीगनर. (यांनी सदर 
शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा 
अहवाल झासनास सादर करावा) 

जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर. 

अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, छत्रपती संभाजीनगर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग ,छत्रपती संभाजीनगर. 

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, औरंगाबाद. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


